वैधमापन शास्त्र यंत्रणेतील, सहायक नियंत्रक, वैधमापन 
शास्त्र ( राजपत्रित,गट-ब) या संवर्गाची दि.१ जानेवारी, 
२०२४ या दिनांकास अनुसरुन तात्पुरती जेष्ठता यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : वैमाशा-२०२४/प्र.क्र.२८/ग्रासं-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक- 24, २०२४ 


वाचा :- १) शासन अधिसूचना, दि.२१ जून, २०२१ 
२) शासन परिपत्रक क्र.वैमाशा-२०२३/प्र.क्र.१०/ग्रा.सं.३, दि.१ फेब्रुवारी, 2023 
३) शासन परिपत्रक क्र.वैमाशा-२०२४/प्र.क्र.२८/ग्रा.सं.३, दि.३ एप्रिल, २०२४ 


शासन परिपत्रक- 


संदर्भिय 3 येथील शासन परिपत्रकान्वये सहायक नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र (राजपत्रित, 
गट-ब) या संवर्गाची १ जानेवारी, २०२४ या दिनांकास अनुसरून प्रसिध्द करण्यात आलेली तात्पुरती 
जेष्ठता यादी या परिपत्रकान्वये सुधारीत करून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


q. महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन ) नियमावली, 2029 नियम 4 (9) व (2) नुसार 
मागील कॅलेंडर वर्षाच्या अंतिम जेष्ठता यादीमधील सेवानिवृत्ती/ निधन/ पदोन्नती/ राजीनामा इ. 
कारणामुळे सहायक नियंत्रक संवर्गात कार्यरत नसलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची नावे वगळून मागील 
वर्षाची अंतिम जेष्ठता यादी अद्ययावत करण्यात आली आहे. तसेच सदर संवर्गात मागील कॅलेंडर 
वर्षात (१ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर या कालावधीमध्ये) तात्पुरती पदोन्नतीने नियुक्‍त झालेल्या 
अधिकाऱ्यांचा समावेश करून सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र (राजपत्रित, गट-ब) या संवर्गाची १ 
जानेवारी, २०२४ दिनांकास अनुसरून अदययावत केलेली तात्पुरती जेष्ठता यादी तयार करण्यात 
आली आहे. ती या परिपत्रकासोबत परिशिष्ट "अ" येथे जोडण्यात आली आहे. 


2. सदर जेष्ठतासूची तयार करताना महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, २०२१ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. सदरहू सामायिक जेष्ठतासूची 
सहायक नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र (राजपत्रित, गट-ब) या संवर्गात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची 
आपापसातील जेष्ठता निश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. 


3. सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र या संवर्गाची उपरोक्त तात्पुरती जेष्ठतासूची 
मा. उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच या संदर्भात 
मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वरील अंतिम 
न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहून तयार करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वैमाशा-२०२४/प्र.क्र.२८/ग्रासं-३ 


8. सदर तात्पुरती जेष्ठतायादी प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून संबंधित कर्मचाऱ्यांनी १५ 
दिवसांत सदर यादीबाबत काही सूचना व हरकती असल्यास त्या नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र 
यांच्यामार्फत शासनास सादर कराव्यात. विहीत कालावधीत आक्षेप/त्रुटी प्राप्त न झाल्यास 
जेष्ठतासूचीत नमूद केलेला तपशील बरोबर असल्याचे गृहित धरुन अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिध्द 
करण्यात येईल. 


५. नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांनी सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, या संवर्गाची सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्टामधील सुधारीत तात्पुरती सामायिक जेष्ठतासूची सदर संवर्गातील सर्व 
कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी. तसेच सदर जेष्ठता यादी व संबधित कर्मचाऱ्यांकडून आक्षेप/त्रुटी 
याबाबतची निवेदने प्राप्त झाल्यानंतर त्यामधील मुद्यांबाबतची माहिती नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र 
कार्यालयातील अभिलेखानुसार तपासून पुढील १५ दिवसांमध्ये अभिप्रायांसह निवेदने शासनास 
सादर करावीत. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०५०२१६४८२८९५०६ असा आहे. हे 
शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


POOJA PRASAD 
MANKAR 


(पुजा मानकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सर्व संबंधित सहायक नियंत्रक, वैध मापन aire ( नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांच्यामार्फत ) 
प्रत- 
१) नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) सर्व विभागीय सह नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र. 
३) निवडनस्ती (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैमाशा-२०२४/प्र.क्र.२८/ग्रासं-३ 


शासन परिपत्रक क्र. वैमाशा-२०२४/प्र.क्र.२८/ग्रासं-३, दि. २ मे, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट “अ 
सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.०१ जानेवारी २०२४ या दिनांकास अनुसरुन तात्पुरती जेष्ठतासूची. 


नियम ३ (२) | शासकीय कर्मचाऱ्यां संबंधित पदावरील | जन्म दिनांक प्रवर्ग नियम ३ (२) (अ) नुसार | ज्येष्ठतेचा पैवानिवत्ती शेरा 
(ब) नुसार नांव नियुक्तीचा मार्ग संवर्गात प्रत्यक्ष रुजू दिनांक दिनांक 
ज्येष्ठता दिनांक 
क्रमांक 

a | २ ३ ४ षु नि ७ ८ 

| 4. | a दि.ल.पोरडवार पदीन्नती ०४.०५.१९६७ अ.ज. २४.०८.१९९५ २४.०८.१९९५ | ३१.०५.२०२५ 

२. श्री. प्रि. Boop पदोन्नती १५.०१.१९६९ भक-क ०९.१०.१९९७ ०९.१०.१९९७ | ३१.०१.२०२७ 

३. श्री.र.शि.परदेशी पदोन्नती २६.०३.१९६९ विजाअ ०९.१०.१९९७ ०९.१०.१९९७ | ३१.०३.२०२७ 

४ श्री. रा. ल. रुपनर पदोन्नती ०१.०१.१९६८ भब-क ०६.०७.२००२ ०६.०७.२००२ | ३१.१२.२०२५ 

4. श्री. शि.य. मुंढे पदीन्नती १७.०४.१९६८ भज-ड १८.१०.२००३ १८.१०.२००३ । ३०.०४.२०२६ 

६. श्री. अ.तु.चव्हाण पदोन्नती ०१.०६.१९६६ खुला १८.१०.२००३ १८.१०.२००३ | ३१.०६.२०२४ 

9. श्री. सं. व्यं. रघोजी पदोन्नती ०७.०४.१९६८ खुला १८.१०.२००३ १८.१०.२००३ । ३०.०४.२०२६ 

श्री. सि.दा. ढवणे पदोन्नती ०१.०७.१९६७ विमाप्र १८.१०.२००३ १८.१०.२००३ | ३०.०७.२०२५ 

अ श्री.अ.ग. कोहाडे पदोन्नती १२.०३.१९७० अ.ज १८.१०.२००३ १८.१०.२००३ | ३१.०३.२०२८ 

| do, | श्री. चं.दा. पालिवाल पदोन्नती २९.०३.१९६६ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०३.२०२४ 

i ae | श्री.रां.चि.पाटील पदोन्नती ०१.०६.१९६६ इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०५.२०२४ 

१२. श्री. प्र.द.कुडाळकर पदोन्नती १५.०४.१९६८ इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ । ३०.०४.२०२६ 

१३. श्री. आ. बा. पाटील पदोन्नती ०१.०६.१९६६ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०५.२०२४ 

१४. श्री. सु.रा.जोर्वेकर पदोन्नती ०६.०२.१९६७ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | २८.०२.२०२५ 

१५. श्री. आ.अ.कुलकर्णी पदोन्नती १६.०७.१९६८ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०७.२०२६ 

१६. श्री. वि.बा. झोटे पदोन्नती २४.१०.१९६८ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.१०.२०२६ 

१७. श्री. अ.मु.आकोटकर पदोन्नती २०.०३.१९७० खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०३.२०२८ 

१८. | श्री. ओ.कृ. गाडबैल पदोन्नती २५.०८.१९६६ इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०८.२०२४ 

१९. श्री. भ.प्रधुमाळ पदोन्नती ०५.०५.१९६८ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०५.२०२६ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैमाशा-२०२४/प्र.क्र.२८/ग्रासं-३ 


२०. | at. सु.मो.सांगळे पदोन्नती ०१.०५.१९६९ इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३०.०४.२०२७ 
२१. श्री. अ.मु.कुलकर्णी पदोन्नती ११.०४.१९६७ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३०.०४.२०२५ 
२२. श्री. र.ई.गवंडी पदीन्नती २२.०५.१९६९ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०५.२०२७ 
२३. श्री. प्र.प्र.जोशी पदोन्नती ०३.०१.१९६७ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०१.२०२५ 
२४. श्री. सं.भा.बोरसे पदीन्नती २१.०४.१९७० इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३०.०४.२०२८ 
२५. श्री. अ.दि.तोटे पदोन्नती १०.११.१९६७ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३०.११.२०२५ 
२६. श्री. सं.स.दलाल पदोन्नती १४.०८.१९६६ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०८.२०२४ 
२७. श्री. स.मा.शिदे पदोन्नती ०१.०१.१९७० खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.१२.२०२७ 
२८. | att. र.श्री.दळवी पदोन्नती १०.१०.१९६६ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.१०.२०२४ 
२९. श्री. बा.तु.फटांगरे पदोन्नती १०.०३.१९६६ इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | 39.03.2028 
30, श्री. म.ध.तोंडरे पदोन्नती ०१.०७.१९६७ इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३०.०६.२०२५ 
३१. श्री. सं.ता.वाघ पदोन्नती ०१.०६.१९६९ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०५.२०२७ 
३२. | a. म.मा.जोर्वेकर पदोन्नती २२.०२.१९७० इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | २९.०२.२०२८ 
३३. श्री. वि.स.ळाटे पदोन्नती ०५.०३.१९७१ विमाप्र ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०३.२०२९ 
३४. श्री. सं.वा.सावंत सरळसेवा २३.०९.१९६७ खुला १७.०४.२०२३ १७.०४.२०२३ | ३०.०९.२०२५ 
३५. | श्री. OA. राजदरेकर सरळसेवा १३.०१.१९६९ खुला १७.०४.२०२३ १७.०४.२०२३ | ३१.०१.२०२७ 
३६. श्री. अ.व.इंगोले सरळसेवा ११.०६.१९६८ खुला १७.०४.२०२३ १७.०४.२०२३ | ३०.०६.२०२६ 
३७. श्री. सु.वा. चौधरी सरळसेवा ०१.०६.१९६८ इमाव १७.०४.२०२३ १७.०४.२०२३ | ३१.०५.२०२६ 
३८. श्री. जि. र. अमृते सरळसेवा ०७.११.१९६७ खुला १७.०४.२०२३ १७.०४.२०२३ | ३०.११.२०२५ 
३९. | att. अ.वा. गुल्हाणे सरळसेवा २३.१०.१९६६ खुला १७.०४.२०२३ १७.०४.२०२३ | ३१.१०.२०२४ 
४०. श्री. प्र. भि. पवार सरळसेवा २५.०७.१९६६ खुला १७.०४.२०२३ १७.०४.२०२३ । ३१.०७.२०२४ 
४१. | I. प्र. रु. लांजेवार सरळसेवा २४.०५.१९६६ इमाव १७.०४.२०२३ १७.०४.२०२३ | ३१.०५.२०२४ 
४२. श्री. मो.रा. जोशी सरळ सेवा ०९.०६.१९६६ खुला १७.०४.२०२३ १७.०४.२०२३ | ३०.०६.२०२४ 
४३. | it. न. त्र्य.भावसार सरळसेवा ०८.०९.१९६६ इमाव १७.०४.२०२३ १७.०४.२०२३ | ३०.०९.२०२४ 
४४. श्री. दि.कि.शोजवळ सरळसेवा २०.०३.१९७० इमाव १७.०४.२०२३ १७.०४.२०२३ । ३१.०३.२०२८ 
४५. श्री. म.आ.मोदी सरळसेवा २८.०५.१९६६ इमाव १७.०४.२०२३ १७.०४.२०२३ | ३१.०५.२०२४ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैमाशा-२०२४/प्र.क्र.२८/ग्रासं-३ 


४६. श्री. श.वि.यादव सरळसेवा ०१.०६.१९६६ इमाव १७.०४.२०२३ १७.०४.२०२३ | ३१.०५.२०२४ 
४७. श्री. र.अ. वाणी सरळसेवा १७.०४.१९६७ खुला १७.०४.२०२३ १७.०४.२०२३ | ३०.०४.२०२५ 
४८. श्री.का.स. भालेकर सरळसेवा ०१.०६.१९६९ इमाव १७.०४.२०२३ १७.०४.२०२३ । ३१.०५.२०२७ 
४९. श्री. ता.के.पाटील सरळसेवा २९.०५.१९७१ खुला १७.०४.२०२३ १७.०४.२०२३ | ३१.०५.२०२९ 
पठ. श्री. भि. म. गायकवाड सरळसेवा १७.०३.१९६६ विजा-अ १७.०४.२०२३ १७.०४.२०२३ | ३१.०३.२०२४ 
५१. श्री. कै.कि.वानखेडे सरळसेवा ०५.०६.१९६७ अजा १७.०४.२०२३ १७.०४.२०२३ । ३०.०६.२०२५ 
५२. | at. सु.अ. चित्ते सरळसेवा ०४.०७.१९६७ इमाव १७.०४.२०२३ १७.०४.२०२३ | ३१.०७.२०२५ 
५३. श्री. उ. छो.गौर सरळसेवा ०७.१०.१९६६ भज -ब १७.०४.२०२३ १७.०४.२०२३ | ३१.१०.२०२४ 
पु. श्री. अ. श्री. गायकवाड सरळसेवा १७.०४.१९६९ अजा १७.०४.२०२३ १७.०४.२०२३ । ३०.०४.२०२७ 
पप. श्री. मा. रा . कांबळे सरळसेवा १५.०८.१९६८ अजा १७.०४.२०२३ १७.०४.२०२३ । ३१.०८.२०२६ 
५६. श्री. दि. वि. गावंडे सरळसेवा २१.११.१९६९ भज-क १७.०४.२०२३ १७.०४.२०२३ । ३०.११.२०२७ 
५७. श्री. का. पु. बोराडे सरळसेवा ०१.०६.१९६७ अजा १७.०४.२०२३ १७.०४.२०२३ । ३१.०५.२०२५ 
Bd. श्री.अ.आ. जगताप सरळसेवा ०६.०४.१९६९ खुला १७.०४.२०२३ १७.०४.२०२३ । ३०.०४.२०२७ 
५९. श्री. अ.वि. कमळेकर सरळसेवा ०१.०६.१९६८ अजा १७.०४.२०२३ १७.०४.२०२३ | ३१.०५.२०२६ 
६0. श्री. शि.म. कांबळे सरळसेवा २०.०२.१९६६ अजा १७.०४.२०२३ १७.०४.२०२३ | २९.०२.२०२४ 
६१. श्री. सु.बा. भोसले सरळसेवा ०७.०६.१९६७ अजा १७.०४.२०२३ १७.०४.२०२३ | ३०.०६.२०२५ 
६२. श्री. प्र.कृ.त्रिवेदी सरळसेवा २५.०५.१९६७ खुला १७.०४.२०२३ १७.०४.२०२३ | ३१.०५.२०२५ 
६३. श्री. भा.रा. मदने सरळसेवा ०१.०६.१९६७ भज-क १७.०४.२०२३ १७.०४.२०२३ । ३१.०५.२०२५ 
६४. श्री. सा. कि. त्रिभुवन सरळसेवा २८.०६.१९६८ अजा ०९.०६.२०२३ ०९.०६.२०२३ | ३०.०६.२०२६ 
६५. श्री. जी.बी.मिसाळ पदोन्नती ०७.११.१९८३ भज-ड ०९.०६.२०२३ ०९.०६.२०२३ | ३०.११.२०४१ | दिव्यांग 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


